प्रशासकीय मान्यता- 

जयसिंगपूर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर येथे नव्याने 
बांधण्यात आलेल्या न्यायालयीन इमारतीच्या पहिल्या 
मजल्याकरिता फर्निचर पुरविणे. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.६७/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २ नोव्हेंबर, २०१९. 


पहा :- १) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्यु ६०६६/१९९०(११), दिनांक १२ एप्रिल, २०१९ चे पत्र. 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांचे क्र.१०९३/४९३९/७१२/२०१९, 
दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


जयसिंगपूर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर येथील न्यायालयीन इमारतीच्या पहिल्या 
मजल्याकरिता फर्निचर पुरविण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी शासनास सादर 
केला आहे. त्यानुषंगाने सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


जयसिंगपूर, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर येथे अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयीन इमारतीच्या 
पहिल्या मजल्याकरिता फर्निचरकरिता रु.१,०७,८६,२४३/- (रुपये एक कोटी सात लक्ष स्याऐंशी 
हजार दोनशे त्रेचाळीस फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


दज 
आकस्मिक खच A 
3 
° 


| एकूण प्रकल्प खर्च रुपये :- १,०७,८६,२४३/- 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
अ)काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AHR 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


। 3 विद्युतीकरण खर्च 4% ४,४५,७१३/- 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.६७/का-१३, 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिश यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ 
मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद 
केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४४/१९/ इमा-२, दिनांक 
२२ जुले, २०१९ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. fas 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०२१६५५४७९९१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
mM (0 g h Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82acab3b732c4edd 
 56e818f8a3b355588753, 

S h ya aa ka n t Ka | ot | serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84bb94cabaf894 
97279007d66e97dc1 3547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 
Date: 2019.11.02 16:57:57 +05'30' 

(अ. ऱ्या. कलोती) 


विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.६७/का-१३, 


३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 

५. उप प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, कोल्हापूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ , कोल्हापूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, कोल्हापूर. 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

१०.सहायक अभियंता श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, शिरोळ, जयसिंगपूर, 
जिल्हा कोल्हापूर 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

१२.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१३.वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४.नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५.अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७.कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८. निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


one G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


